RNINo.MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


ANTIAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - १८ ] 


- 


गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २१ 


> 


" 


" 


» 


" 


, 


> 


" } 


" 


" 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 

स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 

( १ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत माझी खात्री झालेवरून 
आदेश 

मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला 
क्रमांक डीसी / कार्या ९ - ब -१ / ८१७ / २०२२.- अहमदनगर जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 
शहरी व ग्रामीण भागात आगामी काळात दिनांक १४ एप्रिल २०२२ कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 
रोजी " डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती " व " महावीर जयंती " , 

( अ ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका , दंडे 
दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजी “ गुड फ्रायडे ” , दिनांक १६ एप्रिल 

अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता 
२०२२ रोजी “ हनुमान जयंती " तसेच दिनांक १७ एप्रिल २०२२ रोजी येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 
' ईस्टर संडे " हे सण / उत्सव साजरे केले जाणार आहेत . 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्ष , कामगार संघटनांतर्फे 

किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा 
त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चे , धरणे , आंदोलने , रास्ता रोको 

तयार करणे किंवा जमा करणे ; 
होतात . त्याचप्रमाणे सध्या जिल्ह्यात यात्रा , उत्सव तसेच धार्मिक 

( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
कार्यक्रम साजरे होतात . त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची 

करणे 

3 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 

तयार करणे ; 
प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती 
हाताळण्यासाठी पोलिसांना मदत व्हावी , म्हणून संपूर्ण अहमदनगर 

( इ ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे , 

रोजीचे 
जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत दिनांक १४ एप्रिल २०२२ 

ध्वनीवर्धक किंवा ध्वनीक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन 
००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० 

करणारा किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच 
वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) चे 

वापरणे किंवा वाजवणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर ( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश -४२६४ / धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे 
२०२२ , दिनांक १२ एप्रिल २०२२ अन्वये विनंती केली आहे ; 

करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , 
त्याअर्थी , वरील पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता , कायदा व चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार 
सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे अनुषंगाने पोलिसांना कर्तव्य बजावताना 


, 


> 


, 


, 


करणे ; 


भाग १ ( नावि ) ४० 


( 
9 
) 


) 


- 


अहमदनगर . 


, 


, 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 

मे 
सदर आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाही . . 

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे मदत व्हावी , म्हणून अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक 

अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे 
आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव 

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर 
लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे . 

नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , जलज शर्मा , 

जिल्हाधिकारी , धुळे मला उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये 
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ 

असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही 
एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 

इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १३ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही 

( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
जिल्हादंडाधिकारी , 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
अहमदनगर , १३ एप्रिल २०२२ . 

( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 
प्रतिबंधात्मक आदेश -१०८४ / २०२२ , धुळे दिनांक 

( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 
५ एप्रिल २०२२ . 

( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 
( 3 ) . 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
आदेश 

( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ; 
क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -१०५६ / २०२२.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक , यांनी धुळे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
जिल्ह्यात आगामी काळात इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
तसेच मराठा क्रांती मोर्चे , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लिम आरक्षण , नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या 
ओ . बी . सी . संघटना व आता सध्या संपूर्ण राज्यभरात एस . टी . 

व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
महामंडळ यांचा त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप चालू 

बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 
आहे , तसेच दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी श्रीराम नवमी , दिनांक तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) 
११ एप्रिल २०२२ रोजी महात्मा फुले जयंती , दिनांक १४ एप्रिल नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
२०२२ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व दिनांक १६ एप्रिल पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
२०२२ रोजी हनुमान जयंती तसेच आता सध्या मुस्लिम बांधवांचा कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे 
रमजान महिना सुरू होणार आहे . तसेच विविध प्रकारच्या संघटना व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मिटिंग , कार्यक्रम व रॅली 
ह्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांच्या 
विषयावरून संप करणे , आंदोलने , मोर्चे , विविध कार्यक्रम होणार सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 
असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी 
करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका , 
आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यास्तव दिनांक ९ एप्रिल २०२२ निबंध लागू असतील . 
रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचे २३.५५ सदरचा आदेश हा दिनांक ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक वाजलेपासून दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचे 

२३.५५ 

वाजेपावेतो 
आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे . 

संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


> 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


- 


३ 


सदरचा आदेश हा दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जलज शर्मा , 

जिल्हाधिकारी , धुळे . 
धुळे , ६ एप्रिल २०२२ . 


, 


दिनांक १० एप्रिल २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ 
एप्रिल २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस 
स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) ( सन १ ९ ५१ चा मुंबईचा 
अधिनियम कलम २२ वा ) चे कलम ३६ मधील पोट - कलम ' अ ' ते 

' 
' फ ' प्रमाणे खालील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या 
हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील 
( अ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

जमावातील लोकांनी कशा रीतीने चालावे , त्यांची वर्तणूक 

किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 
( ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 
काढाव्यात किंवा काढू नये , असे मार्ग व अशा वेळा विहित 

व 


करणे ; 


, 


, 


, 


अपर पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३६ अन्वये 

मनाई आदेश 
क्रमांक जिविशा / सण - उत्सव / मनाई आदेश -१४०६ / २०२२.- ज्याअर्थी , 
नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी श्रीराम नवमी , 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
व महावीर जयंती , दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजी गुड फ्रायडे , 
दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजी हनुमान जयंती / चैत्र पौर्णिमा व 
दिनांक १७ एप्रिल २०२२ रोजी ईस्टर संडे असे सण - उत्सव सर्वत्र 
साजरे करण्यात येणार आहेत . 

दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजी श्रीराम नवमीनिमित्त श्रीरामाची 
शोभायात्रा , श्रीराम जन्मोत्सव , श्रीराम मंदिरावर भाविकांची दर्शनासाठी 
गर्दी , अन्नदान , इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होणार आहेत . दिनांक १४ 
एप्रिल २०२२ रोजी जिल्ह्यात डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने 
शहरी व ग्रामीण भागात डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रतिमा 

पूजन , 
पुतळा पूजन , सामूहिक बुद्धवंदना , मोटार सायकल रॅली , मिरवणुका , 
व्याख्यानमाला , सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात 
येतात . तसेच आरपीआय गट , भिमसेना व इतर दलित संघटनांतर्फे 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करून मिरवणुका काढण्यात 
येतात . दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजीच महावीर जयंतीनिमित्त भगवान 
महावीर यांची शोभायात्रा / मिरवणुका काढण्यात येणार आहेत . दिनांक 
१५ एप्रिल २०२२ रोजी गुड फ्रायडे असून त्यानिमित्त खिश्चन बांधव 
चर्चमध्ये जाऊन प्रार्थना करणार आहेत . दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजी 
हनुमान जयंतीनिमित्त हनुमानाच्या मंदिरांवर पूजा - अर्चा करून भंडारा 

| 
( अन्नदान ) करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक १७ एप्रिल २०२२ रोजी 
ईस्टर संडेनिमित्त खिश्चन धर्मिय नागरीक सदर दिवशी चर्चमध्ये 
जाऊन पारंपरिक पद्धतीने प्रार्थना करतात . 

तरी जिल्ह्यातील श्रीराम नवमी , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती , 
महावीर जयंती , गुड फ्रायडे , हनुमान जयंती व ईस्टर संडे अशा 
महत्त्वाच्या सण - उत्सवांदरम्यान होणाऱ्या कार्यक्रमाचे वेळी समाज 
कंटकांकडून कोणत्याही कारणावरून अनुचित प्रकार घडवून आणून 
जिल्ह्यात किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

त्याअर्थी , नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता , 
कायदा व सुव्यवस्था , सुरक्षितता अबाधित राखण्याकरिता मी , विजय 
पवार , प्रभारी पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार मला महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे संक्षिप्त नाव बदल ) ( सन १ ९ ५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ 
वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे 
आदेश करीत आहे . 


( क ) सर्व मिरवणुकींच्या , जमावाच्या प्रसंगी व पूजा - अर्चेच्या सर्व 

| 
जागेच्या आसपास पूजा - अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा 
सार्वजनिक जागा , जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा 
होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न 

देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटांत किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , 
कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , 
जत्रा , देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था 
राखणेकामी निर्देश देणे 

; 
( इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक 

जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी 
गाण्याचे किंवा ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि 
शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व 

त्यावर नियंत्रण ठेवणेबाबत निर्देश देणे ; 
( ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग 
करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी 

निर्देश देणे ; 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा 

क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ आणि ४५ 
या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व 

त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणाही व्यक्तीने सदरचा 
आदेश लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका , 
जाहीर सभा , मोर्चे , निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस 
स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले 
पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 
किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख , वेळ , जागा , आरास , मिरवणुकीचा 
मार्ग , त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा , आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय 
आयोजित करू नये . तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
आदेशाचे पालन करावे . 


) 


> 


" 


, 


, 


1 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१० एप्रिल २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०२२ चे 
२४.०० वाजेपावेतो लागू राहील . 


( सन १ ९ ५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ) ] कलम १३४ प्रमाणे 
अपराध होईल . 


हा आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ एप्रिल २०२२ 
रोजी दिला आहे . 


सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही . 


विजय पवार , 


अपर पोलीस अधीक्षक , 

नंदुरबार . 


सदर आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ 
चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) 


} 


नंदुरबार , ४ एप्रिल २०२२ . 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 

शुद्धीपत्रक 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे शिरसोली प्र.न. व दापोरे / एसआर / १८६ / २०१७ / पुन : र्दुरुस्ती . - ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांची मनमाड ते 
जळगाव या तिसऱ्या रेल्वे लाईनकरिता , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ च्या कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक साशा / भूसंपा / जळ / कावि -१८६ / २०१७ , दिनांक १ जून २०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , 
नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २ डिसेंबर २०२१ रोजी पृष्ठ २ व ३ वर प्रसिद्ध झाली असून तीमधील दुरुस्ती मसुदा दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजी पृष्ठ ३ वर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . सदर अधिसूचनेध्ये पुन्हा नव्याने खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


हे . आर 


२ 
हे . आर 


मौजे शिरसोली 


मौजे शिरसोली प्र . न . 


० १४ 


६ ९९ पै . 


० १५ 


: 


६ ९९ पै . 
७०३ पै . 
७०४ पै . 


० ३६ 


७०३ पै . 


० ६० 


.. 


० ०५ 


७०४ पै . 


O 


१२ 


- 


: 


७०८ 


०२ 


७०८ 


० ०२ 


० 


१५ 


० १५ 


७० ९ / १ पै . 
७० ९ / २ पै . 
७१० पै . 


० २६ 


७० ९ / १ पै . 
७० ९ / २ पै . 
७१० पै . 


० २६ 


. 


०४ 


11 


0 


०४ 


मौजे दापोरा 


मौजे दापोरे 


० ४ ९ 


० ६५ 


१०२ पै . 
१०३ पै . 
१०४ पै . 


० १ ९ 


१०२ पै . 
१०३ पै . 
१०४ पै . 


० २५ 


.. 


० २४ 


० २७ 


: 


1 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी 
तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 


जळगाव , २२ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


५ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

तळोदा नगरपरिषद , तळोदा , जिल्हा नंदुरबार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम २६ ( १ ) अन्वये . 


सूचना 


" 


" 


" 


" 


31 


क्रमांक तनप / बांध . / ४१२ / २०२२. - ज्याअर्थी , तळोदा नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील 

) 
क्षेत्राची ( यात यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे “ उक्त 
अधिनियम असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) सह कलम ३४ आणि कलम ३८ चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार प्रारूप 
विकास योजना , तळोदा ( यात यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ११५६ , दिनांक 
२६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभाग , पुरवणी भाग १ मध्ये दिनांक १० 
१६ जानेवारी २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


" 


1 


" 


" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदींस अनुसरून तळोदा नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार , शाखा नंदुरबार यांची “ नगररचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्रमांक २८१ , दिनांक 
७ मार्च २०१ ९ अन्वये नेमणूक केली आहे ; 


> 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार , शाखा नंदुरबार 
यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / 
हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्याकरिता ठराव क्रमांक २६७ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ पारित केलेला आहे ; 

त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांत उपलब्ध आहेत . 

, 


१. मुख्याधिकारी , तळोदा नगरपरिषद , तळोदा . 


२. सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार , शाखा नंदुरबार 


" 


, 


उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदींसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , तळोदा नगरपरिषद , तळोदा यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . 
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती 
विचारात घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क ते आकारून तळोदा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


सपना वसावा , 

मुख्याधिकारी , 
तळोदा नगरपरिषद , तळोदा , 

जिल्हा नंदुरबार . 


, 


तळोदा , २८ एप्रिल २०२२ . 


૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


TALODA MUNICIPAL COUNCIL , TALODA 


Publication of Draft Development Plan of Taloda Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town 

Planning Act , 1966 


Notice 


" 


CH1 HY / GET . / 897 / 2023 . - Whereas , the Taloda Municipal Council ( hereinafter referred to as " the said 
Planning Authority ” ) vide Resolution No. 1156 , dated 26th September 2018 had declared its intention 
to prepare a Draft Development Plan of Taloda ( hereinafter referred to as " the said Draft Development 
Plan " ) for the area under its jurisdiction , ( hereinafter referred to as “ the said Area " ) as per provision 
of Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) Section 34 and Section 38 of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) and notice to that effect is published in 
Maharashtra Government Gazette , Nashik Division , Supplement Part 1 on 10-16th January 2019 ; 

And whereas , as per provision of Section 24 of the said Act , the Municipal Council vide Order No. 
281 , dated 7th March 2019 has appointed Assistant Director , Town Planning , Nandurbar , Branch Nandurbar 
as “ Town Planning Officer ” to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ; 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Nandurbar , Branch 
Nandurbar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of said Act , has prepared 
the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority 
for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 

And whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 267 , dated 28th February 
2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting 
suggestions / objections from the public . 


) 


Therefore , Taloda Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with 
the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The 
copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public 
at the following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer , Taloda Municipal Council , Taloda 


2. Assistant Director , Town Planning , Nandurbar , Branch Nandurbar 


The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief Officer , Taloda Municipal Council , Taloda within the period of 30 days from the 
date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal council within the period of the 30 days from the date of publication of this 
Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and Particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the office of the Taloda Municipal Council . 


SAPNA VASAVA , 


Chief Officer 
Taloda Municipal Council , Taloda , 

district Nandurbar . 


Taloda , 28th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


60 


- 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./629/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Earned Leave from 4th January 2022 
to 5th January 2022 . 


Smt . Y. M. Tiwari , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


Smt . A. K. Mandavgade , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Medical Leave Ex post facto from 
10th January 2022 to 11th January 
2022 . 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


Earned Leave Ex post facto from 14th 
January 2022 to 15th January 2022 
suffixing holiday on 16th January 2022 
with permission to leave Headquarter 
from 13th January 2022 after office 
hours to 17th January 2022 before 
office hours . 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . G. K. Nandanwar , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


Earned Leave Ex post facto 
( Quarantine period during Covid - 19 
pandemic ) from 30th July 2020 to 7th 
August 2020 with suffixing holidays 
on 8th August 2020 and 9th August 
2020 . 
Earned Leave Ex post facto 
( Quarantine period during Covid - 19 
pandemic ) from 30th July 2020 to 7th 
August 2020 with suffixing holidays 
on 8th August 2020 and 9th August 
2020 . 


4 


Smt . R. R. Deshpande , 
the then 16th Joint Civil 
Judge , Senior Division 
and Additional Chief 
Judicial Magistrate , 
Ahmednagar Now 
Secretary , District Legal 
Aid Services Authority , 
Ahmednagar . 


Shri . U. P. Devarshi , the 
then 17th Joint Civil 
Judge , Senior Division 
and Additional Chief 
Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


5 


Shri . U. P. Devarshi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave Ex post facto from 3rd 
January 2022 to 5th January 2022 
with permission to leave Headquarter . 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


6 


Shri . N. L. Yeolekar , 
Civil Judge , Senior 
Division , Sangamner . 


Earned Leave from 5th January 2022 
to 7th January 2022 suffixing holidays 
on 8th January 2022 to 9th January 
2022 with permission to leave 
Headquarter from 4th January 2022 
after office hours to 10th January 2022 
before office hours . 


Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Sangamner . 


1 


7 


) 


Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Sangamner . 


Earned Leave Ex post facto from 10th 
January 2022 to 12th January 2022 
prefixing holidays on 8th January 2022 
to 9th January 2022 with permission 
to leave Headquarter from 7th January 
2022 after office hours to 13th January 
2022 before office hours . 


Shri . S. U. Mahadar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


1 


8 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Shrigonda . 


Earned Leave from 5th January 2022 
to 7th January 2022 suffixing holidays 
on 8th January 2022 to 9th January 
2022 with permission to leave 
Headquarter from 4th January 2022 
after office hours to 10th January 2022 
before office hours . 


4th January 2022 after 
office hours to 5th 
January 2022 B. N. Civil 
Charge , 
Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda 
Criminal Charge 
Smt . S. G. Jadhav , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Shrigonda . 


5th January 2022 B. N. 
to 7th January 2022 
after office hours 
Shri . H. J. Pathan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Shrigonda . 


7th January 2022 after 
office hours to 10th 
January 2022 before 
office hours 
Civil Charge 
Shri . G. M. Sadhale , 
Civil Judge , Senior 
Division , Shrigonda . 


Criminal Charge 
Shri . R. S. Jagtap , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Jamkhed . 


९ 


- 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 
Smt . A. R. Nagori , 

Earned Leave from 17th January Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 

2022 to 24th January 2022 prefixing Civil Judge , Senior 
Division , Rahata . holidays on 16th January 2022 with 

Division , Kopargaon . 
permission to leave Headquarter from 
15th January 2022 after office hours 
to 25th January 2022 before office 
hours . 


10 


Shri . D. R. Badve , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Parner . 


Earned Leave Ex post facto 
( Quarantine period during Covid - 19 
pandemic ) from 24th July 2020 to 
28th July 2020 . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


11 


Smt . U. Y. Borade 
Kapoor , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Parner . 


Earned Leave Ex post facto 
( Quarantine period during Covid - 19 
pandemic ) from 24th July 2020 to 
28th July 2020 . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


1 


12 


Smt . A. S. Wadkar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 


Earned Leave from 5th January 2022 
to 7th January 2022 suffixing holidays 
on 8th January 2022 to 9th January 
2022 with permission to leave 
Headquarter from 4th January 2022 
after office hours to 10th January 2022 
before office hours . 


Smt . S. R. Shinde , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 


13 


Medical Leave Ex post facto from 3rd 
January 2022 to 4th January 2022 . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 


14 


Earned Leave from 12th January 
2022 to 14th January 2022 . 


Smt . D. A. Doiphode ,, 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


Smt . Sarita 
Vishwambharan , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahata . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

MILIND V. KURTADIKAR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 15th January 2022 . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


- 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./630/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Nature and Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Medical Leave Ex post facto from 4th 
January 2022 to 6th January 2022 . 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . P. N. Rao , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Medical Leave Ex post facto from 
10th January 2022 to 12th January 
2022 suffixing holidays in 8th January 
2022 and 9th January 2022 with 
permission to leave headquarter from 
7th January 2022 after office hours to 
13th January 2022 before office 
hours . 


8th January 2022 to 
9th January 2022 
Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner 
10th January 2022 to 
12th January 2022 
Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


3 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Medical Leave Ex post facto from 5th 
January 2022 to 7th January 2022 
suffixing holidays on 8th January 2022 
and 9th January 2022 . 


5th January 2022 to 
7th January 2022 
Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 
8th January 2022 to 9th 
January 2022 
Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


4 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hod District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 10th January 
2022 to 12th January 2022 prefixing 
holidays on 8th January 2022 and 9th 
January 2022 with permission to 
leave Headquarter from 7th January 
2022 after office hours to 13th January 
2022 before office hours . 


Shri . B. M. Patil . 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


99 


- 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


MILIND V. KURTADIKAR , 
l / c Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 15th January 2022 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 451 / 2022.- Ex post facto Half 
Pay Leave for two ( 2 ) days from 5th January 
2022 to 6th January 2022 is hereby granted to 
Smt . P. S. Mali , 6th Joint Civil Judge and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. G. Tamboli , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Satana with effect from 19th 
January 2022 before office hours to 22nd 
January 2022 before office hours . 
Nashik , 19th January 2022 . 


1 


Order 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
5th January 2022 to 6th January 2022 . 


Nashik , 19th January 2022 . 


No. EST / Leave1453 / 2022.- Ex post facto 
Extended Earned Leave for two ( 2 ) days from 
16th January 2022 to 17th January 2022 prefixed 
Earned Leave from 13th January 2022 and 15th 
January 2022 is hereby granted to Smt . R. N. 
Khan , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Igatpuri . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. P. Giri , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Igatpuri with effect from 16th January 
2022 to 17th January 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 452 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 19th January 2022 to 21st 
January 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday 
falling on 22nd January 2022 and 23rd January 
2022 is hereby granted to Shri . A. S. Koshti , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 


Nashik , 19th January 2022 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा . 


, 


( १ ) श्रीमती एन . एस . सय्यद , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचा दिनांक १३ जानेवारी 

२०२२ रोजीचा प्रसुती रजा मिळणेबाबतचा अर्ज . 
( २ ) जिल्हा न्यायालय , अहमदनगर कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा / ३३८ ९ / २०२१ , दिनांक १० जून 
२०२१ . 


होरायझन को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , ही 
संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६० ९ ४ / सन 
२०२२ , दिनांक १७ जानेवारी २०२२ अन्वये मौजे चांदशी शिवारातील 
गट नंबर ५०/१० , प्लॉट नंबर ११/१२ यांसी एकूण क्षेत्रफळ 
५७८.९ ७ चौरस मीटर नाशिक या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


" 


आदेश 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


क्रमांक आस्था / रजा / ५० / २०२२.- श्रीमती एन . एस . सय्यद , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचा दिनांक २७ 
जानेवारी २०२२ ते दिनांक २५ जुलै २०२२ रोजीपर्यंतचा प्रसुती रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीपासून ते दिनांक २५ जुलै २०२२ 
रोजीपर्यंत श्रीमती सी . व्ही . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


तालुका नाशिक . 


नाशिक , १७ जानेवारी २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


अहमदनगर .. 


अहमदनगर , १५ जानेवारी २०२२ . 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


, 


आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६३ / सन २०२२.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , विनायक देवाजी बिरारी महिला दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पातोंडा . तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ३ / १५० / 
सन २०२२.- श्री . केतन लल्लुभाई पटेल , मुख्यप्रवर्तक , लक्ष्मी विलास 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ३ / सन २०२२ , दिनांक 
१२ जानेवारी २०२२ अन्वये नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ८८३ / 
१/२/४ , प्लॉट नंबर ३ - अ यांसी एकूण क्षेत्रफळ ७६५.०० चौरस 
मीटर नाशिक या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएनआर / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३२१ / २०२२ , दिनांक १७ जानेवारी २०२२ असा आहे . 


जळगाव , १७ जानेवारी २०२२ . 


, 


नाशिक , १२ जानेवारी २०२२ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ८८ / सन २०२२.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , समर्थ दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , देवळी , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 


, 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ४ / १४७ / 
सन २०२२.- श्री . शरद जगन्नाथ सोनवणे , मुख्यप्रवर्तक , आराध्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


आदेश 


, 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३२२ / २०२२ , दिनांक २१ जानेवारी २०२२ असा आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १८८ / सन २०२२.- श्रीमती वाय . के . 
राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा व दिनांक २५ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

जळगाव . 


जळगाव , २१ जानेवारी २०२२ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती वाय . के . राऊत यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले 
आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एन . बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा तसेच दिनांक 
३० जानेवारी २०२२ रोजीचा कार्यभार श्री . आर . एन . गायकवाड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


" 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१५ / १८५ / सन २०२२.- श्री . डी . व्ही . 
हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांना दिनांक 
२७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २५ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


> 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . व्ही . हरणे यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 


तसेच श्रीमती वाय . के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक २६ 
जानेवारी २०२२ रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहणाचे 
कार्यक्रमास म . सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुक्ताईनगर , 
जिल्हा जळगाव येथे उपस्थित राहण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


1 


, 


, 


दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . व्ही . 
हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वाय . 
के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार . 
नंदुरबार , २१ जानेवारी २०२२ . 


नंदुरबार , २१ जानेवारी २०२२ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


- 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर / एचएसजी / 
३८४१ / सन २०२२ , दिनांक २४ जानेवारी २०२२ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे . 


, 


, 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ १ / १५५ / 
सन २०२२.- श्री . जितेंद्र भिमसिंग गिरासे , मुख्यप्रवर्तक , दि कम्फर्ट 
झोन डीइएफजी को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सर्वे नंबर २७३/३ , प्लॉट नंबर १ , कम्फर्ट झोन , हॉटेल ताजमागे , 
अंबड , नाशिक , मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २७३/३ , 
प्लॉट नंबर १ यांसी एकूण क्षेत्र १७५२.७५ चौरस मीटर नाशिक 
या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


गणेश गौ . पुरी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


संगमनेर , २४ जानेवारी २०२२ . 


नाशिक , ६ जानेवारी २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ २ / २३२ / 
सन २०२२.- श्री . संजयकुमार पी . अहिरराव , मुख्यप्रवर्तक , श्रीराम 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ५३५ - अ / ६ / २ / १ यांसी एकूण क्षेत्रफळ ५२६.५० चौरस 
मीटर नाशिक या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६० ९ २ / सन २०२२ , दिनांक ६ 
जानेवारी २०२२ नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / उपविधी / जयसिंग ग्रा.पत / मंजुरी / नाव बदल / 
१३३५ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , कै . जयसिंग आप्पा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चास ( नळी ) , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावात अंशत : बदल 
करणेबाबत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ व त्याखालील नियम १४ मधील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेच्या उपविधी क्रमांक १.०१ मधील संस्थेच्या नावात 
अंशत : बदल करून कै . जयसिंग आप्पा चांदगुडे ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चास ( नळी ) , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर झाल्याचे याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे . 


कोपरगाव , २ डिसेंबर २०२१ . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


, 


तालुका नाशिक . 


आदेश 


नाशिक , ६ जानेवारी २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर / एचएसजी / ३८४१ / ४ ९ / सन २०२२. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
सरगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ढोलेवाडी , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


क्रमांक सनिको / प्रशा -१ / उपविधी / जयसिंग वि.का. / मंजुरी / नाव बदल / 
१३३६ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , येसगाव विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , येसगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावात अंशत : बदल 
करणेबाबत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ व त्याखालील नियम १४ मधील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेच्या उपविधी क्रमांक १.०१ मधील संस्थेच्या नावात 
अंशत : बदल करून सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , येसगाव , तालुका 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


चे 


> 


कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर झाल्याचे याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे . 


संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


कोपरगाव , २ डिसेंबर २०२१ . 

. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जावक क्रमांक एएनआर / केपीएन / 
जीएलआर / ओ / ५१०३ / सन २०२१ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ असा 
आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 


आदेश 


कोपरगाव , ३१ डिसेंबर २०२१ . 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएलआर / ओ / ५१०५ / १४ ९ १ / सन 
२०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे श्री संत जनार्दन स्वामी अभिनव सामाजिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , दहिगाव बोलका , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे . 


आदेश 


, 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जावक क्रमांक एएनआर / केपीएन / 
जीएलआर / ओ / ५१०५ / सन २०२१ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ असा 
आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएलआर / ओ / ५१०२ / १५०३ / सन 
२०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे श्री गणेश अभिनव सामाजिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , आंचलगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


कोपरगाव , ३१ डिसेंबर २०२१ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जावक क्रमांक एएनआर / केपीएन / 
जीएलआर / ओ / ५१०२ / सन २०२१ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ असा 
आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 


आदेश 


नामदेव ठोंबळ , 


सहायक निबंधक . 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएलआर / ओ / ५१०४ / १४ ९ ५ / सन 
२०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे शिवपार्वती अभिनव सामाजिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , जेऊर पाटोदा , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


सहकारी संस्था , कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


कोपरगाव , ३१ डिसेंबर २०२१ . . 


नोंदणी रद्द आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जावक क्रमांक एएनआर / केपीएन / 
जीएलआर / ओ / ५१०४ / सन २०२१ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ असा 
आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 


कोपरगाव , ३१ डिसेंबर २०२१ . 


, 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १२२४ / सन २०२१. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार सिद्धी 
विनायक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज 
पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

, 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


आदेश 


चे 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएलआर / ओ / ५१०३ / १४ ९९ / सन 
२०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे विघ्नहर्ता अभिनव सामाजिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , बोलकी , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ही 


> 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , १० डिसेंबर २०२१ . 


अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज 
पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


, 


नोंदणी रद्द आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , १० डिसेंबर २०२१ . 
, 

. 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १२३१ / सन २०२१. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार जळगाव 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला असे . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १३१० / सन २०२१. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार ढेकू परिसर 
तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , ढेकू खुर्द , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज 
पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


अमळनेर , १० डिसेंबर २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , २ ९ डिसेंबर २०२१ . 

९ 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १२३६ / सन २०२१. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार आझाद 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 

, 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


2 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १३१५ / सन २०२१. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार प्रियदर्शनी 
महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , १० डिसेंबर २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी दिला असे . 


अमळनेर , २ ९ डिसेंबर २०२१ . 
९ 

. 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १२४१ / सन २०२१. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार अमळनेर 
पिपल्स नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


अंतिम आदेश 


" 


, 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ७३ / सन 
२०२२.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पंडीत दिनदयाल उपाध्याय 
अभिनव सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , 

तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत 
जावक क्रमांक आस्था / अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / मध्यं , आदेश / सन 
२०२१ , दिनांक ३१ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल 
ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य दावे तसेच संस्थेच्या 
धंद्यांच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , अभिलेखे व इतर दस्तऐवज यांच्या 
अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन 
करतील आणि त्यानंतर संस्थेचे अधिकारी / पदाधिकारी यांना 
त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 

सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


अमळनेर , २८ जानेवारी २०२२ . 


, 


अंतिम आदेश 


, 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) नुसार उक्त संस्थेवर श्री . आर . पी . कांबळे , शासकीय 
प्रतवारीकार , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / 
अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल 
ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य दावे तसेच संस्थेच्या 
धंद्यांच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , अभिलेखे व इतर दस्तऐवज यांच्या 
अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन 
करतील आणि त्यानंतर संस्थेचे अधिकारी / पदाधिकारी यांना 
त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 

सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
अमळनेर , २८ जानेवारी २०२२ . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ९ १ / सन 
२०२२.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून बिजासनी अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत जावक क्रमांक आस्था / 
अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / मध्यं . आदेश / सन २०२१ , दिनांक ७ 
डिसेंबर २०२१ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम 
करण्यात येत आहे . 


, 


अंतिम आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ७ ९ / सन 
२०२२.- मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून श्री स्वामी अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , सारबेटे खु . , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत जावक क्रमांक आस्था / 
अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / मध्यं . आदेश / सन २०२१ , दिनांक ३० 
नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) नुसार उक्त संस्थेवर श्री . आर . पी . कांबळे , शासकीय 
प्रतवारीकार , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / 
अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल 
ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य दावे तसेच संस्थेच्या 
धंद्यांच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , अभिलेखे व इतर दस्तऐवज यांच्या 
अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन 
करतील आणि त्यानंतर संस्थेचे अधिकारी / पदाधिकारी यांना 
त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 

सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 

किशोर पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 


जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) नुसार उक्त संस्थेवर श्री . व्ही . एम . जगताप , सहकार अधिकारी 
( प्रथम श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / 


अमळनेर , २८ जानेवारी २०२२ . 


१८ 


, 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 

मे 
अंतिम आदेश 

मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून 
क्रमांक वि -१ / क्रां.बि.मु.अभि.सं . / अव . / अंआ . / ८१८ / २०२१.- महाराष्ट्र 

येईल ती मालमत्ता वस्तू किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला 

पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण 

हे अवसायकांच्या स्वाधीन करावे . 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महेश भडांगे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( आऊयो ) , दिंडोरी - पेठ , तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक हा आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे 
क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा अटल अभिनव सेवा सहकारी संस्था सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
मर्यादित , आड बु . , तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा 

महेश भडांगे , 
कारभार गुंडाळण्यासाठी निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 

सहायक निबंधक , 
करीत आहे . 

सहकारी संस्था ( आऊयो ) , दिंडोरी - पेठ , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 

तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक . 
( १ ) नुसार सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून 

पेठ , २० डिसेंबर २०२१ . 
श्री . जे . एस . गायकवाड , सहायक सहकार अधिकारी अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आ.ऊ.यो. ) , दिंडोरी - पेठ , तालुका 
पेठ , जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे . 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ क्रमांक आस्थापना / श्रीराम वि.का.से.सह.सं.म. , 

, श्रीरामपूर / नोंदणी / 
( २ ) व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( २ ) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या ५४८४ / ३८ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि जिचा अधिकार आहे असे आढळून जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . प्रकाश 
येईल ती मालमत्ता वस्तू किंवा तो दावा , तसेच संस्थेच्या धंद्यासंबंधातील पुंजा बागल , मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित श्रीराम विविध कार्यकारी 
पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षा व नियंत्रण सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीरामपूर , तालुका निफाड , जिल्हा 
हे अवसायकांच्या स्वाधीन करावे . 

नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

९ 

मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
हा आदेश आज दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी माझे 

( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

एनएचडी / आरएसआर / ( सीआर ) / ५४८४ / सन २०२२ , दिनांक १४ 
पेठ , २० डिसेंबर २०२१ . 

जानेवारी २०२२ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 

व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
अंतिम आदेश 

साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती 
क्रमांक वि -१ / शिवशक्ती अभि.सं. / अव . / अंआ . / ८१ ९ / २०२१. 

संस्था असे आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) निफाड , १४ जानेवारी २०२२ . 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , महेश भडांगे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो ) , दिंडोरी - पेठ , तालुका पेठ , 
जिल्हा नाशिक शिवशक्ती आदिवासी अभिनव सेवा सहकारी 

आदेश 
संस्था मर्यादित , पळशी बु . , तालुका पेठ , जिल्हा नाशिक या 

क्रमांक आस्थापना / छत्रपती वि.का.से.सह.सं.म. , कसबे सुकेणे / नोंदणी / 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यासाठी निर्गमित केलेला मध्यंतरीय आदेश 

५४८३ / ३ ९ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
कायम करीत आहे . 

जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . मधुकर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ बाळाजी पाटील , मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित छत्रपती विविध 
( १ ) नुसार सदर संस्थेवर परिसमापक ( अवसायक ) म्हणून 

कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कसबे सुकेणे , तालुका 
श्री . जे . एस . गायकवाड , सहायक सहकार अधिकारी अधीन निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आ.ऊ.यो. ) , दिंडोरी - पेठ , तालुका १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
पेठ , जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे . 

कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 

एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / ( सीआर ) / ५४८३ / सन २०२२ , दिनांक 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 

१४ जानेवारी २०२० असा आहे . 
( २ ) व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( २ ) अनुसार उपरोक्त संस्थेच्या 


" 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 


२०२२ फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते 
३१ मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . आर . एस . करंकाळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


निफाड , १४ जानेवारी २०२२ . 


अभय वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


आदेश 


नाशिक , १८ जानेवारी २०२२ . 


, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


, 


आदेश 


क्रमांक पना / श्री भोलेशंकर वि.वि.का.से.सह.सं.म. , औरंगपूर / 
नोंदणी / ५४८३ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , 
श्री . सोपान शंकर खालकर , मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित श्री भोलेशंकर 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , औरंगपूर , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / ( सीआर ) / ५४८५ / सन 
२०२२ , दिनांक १४ जानेवारी २०२२ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 


" 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २११ / सन २०२२.- श्री . विश्वास पां . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा व दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या ध्वजारोहणाच्या 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रणजित महादेव पाटील , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक . 


निफाड , १४ जानेवारी २०२२ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पा . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 

दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या ध्वजारोहणाच्या 
कार्यक्रमानंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो या कालावधीचा कार्यभार श्री . एस . डी . हरगुडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
तळोदा यांनी सांभाळावा . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र . क्र . १४१ / 

का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 


२०१० . 


( २ ) श्री . आर . एस . करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , नाशिक यांचा इंग्रजी जा . क्र . १०७/२०२२ , 
दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजीचा अर्ज , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवाया पदी स्थानापन्न म्हणून 

, 
काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


" 


क्रमांक आस्था / ४२ ९ / सन २०२२.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


नंदुरबार , २५ 

जानेवारी 

२०२२ . 


, 


श्री . आर . एस . करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ जानेवारी २०२२ ते ३० जानेवारी 


२० 


१ 


- 


> 


) 


" 


, 


, 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 

मे 
आदेश 

दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २१२ / सन २०२२.- श्री . एस . डी . 

कार्यभार श्री . आर . एन . गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 

स्तर व अति . मुख्यन्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी 
वर्ग , तळोदा यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २३ सांभाळावा . तसेच दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
जानेवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची वैद्यकीय रजा वेळेपासून ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्रीमती वाय . के . राऊत , सहदिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . हरगुडे यांना दिवाणी यांनी सांभाळावा . 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 

खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . निलेश 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 

बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग , तळोदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 

कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
दिनांक १६ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २३ जानेवारी २०२२ 

या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
च्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विश्वास 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार , . 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांनी सांभाळावा . 

नंदुरबार , २७ जानेवारी २०२२ . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 

ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 
प्रथम वर्ग , तळोदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

Order 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 

No. EST / Leave / 400 / 2022.- Earned Leave for 
काम करीत राहिले असते . 

three ( 3 ) days with effect from 17th January 
नंदुरबार , २५ जानेवारी २०२२ . 

2022 to 19th January 2022 prefixed Sunday 
falling on 16th January 2022 with permission to 

leave headquarters is hereby granted to Shri . 
आदेश 

S. R. Nikam , 7th Joint Civil Judge , Junior 

Division and Judicial Magistrate , First Class , 
क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २१४ / सन २०२२.- श्री . निलेश बी . Nashik . 
पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक ३१ जानेवारी 

Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
२०२२ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 

above Judicial Officer would have continued to 
अर्जित रजा व दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 

officiate in their respective post had they not 
ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो proceeded on leave during the above period . 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

Charge during the absence of above Judicial 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . निलेश बी . पाटील यांना २ रे Officer is kept with Shri . A. S. Deshmukh , 2nd 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 

Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
वर्ग , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 

17th January 2022 to 20th January 2022 before 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

office hours . 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 

Nashik , 18th January 2022 . 
ठेवण्यात आलेले आहे . 


> 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे ५ - ११ , २०२२ / वैशाख १५ - २१ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


- 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 401 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 10th January 2022 to 12th 
January 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday 
falling on 8th January 2022 and 9th January 
2022 is hereby granted to Shri . P. P. Giri , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri . 


No. EST / Leave / 416 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 15th 
January 2022 to 17th January 2022 is hereby 
granted to Smt . P. S. Mali , 6th Joint Civil Judge 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. N. Khan , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Igatpuri with effect from 7th January 
2022 after office hours to 13th January 2022 
before office hours . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Rajput , 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
15th January 2022 to 17th January 22 . 


Nashik , 18th January 2022 . 


Nashik , 17th January 2022 . 


Order 


Order 


No. EST / Leave / 450 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 19th January 2022 to 21st 
January 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday 
falling on 22nd January 2022 to 23rd January 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Smt . S. A. Lomte , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Manmad City . 


No. EST / Leave / 404 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for four ( 4 ) days from 3rd 
January 2022 to 6th January 2022 prefixed 
Sunday falling on 2nd January 2022 is hereby 
granted to Smt . R. N. Khan , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Igatpuri . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . P. P. Giri , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Igatpuri with effect from 3rd January 2022 
to 6th January 2022 . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. G. Dubale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon with effect from 18th 
January 2022 after office hours to 24th January 
2022 before office hours . 


1 


Nashik , 17th January 2022 . 


Nashik , 19th January 2022 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


